खाजगीकरणांतर्गत कार्यान्वित झालेल्या 
लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे Pre monsoon 
आणि Post monsoon Inspection 
संदर्भातील अहवाल सादर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- जविप्र-२०२२/प्र.क्र.०८/२२/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-३ मार्च, २०२२ 
संदर्भ:- शासन निर्णय, क्रमांक -पीव्हीटी-१२९४/८१६०/२००४/जवि, दि.१५.०९.२००५ 
प्रस्तावना :- 

खाजगीकरणांतर्गत विकसित करावयाच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे, हासन धोरण 
दि.१५.०९.२००५ मध्ये कलम ॥-१६ मधील तरतुदीनुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या विद्युतगृह व इतर बाबी 
यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून Pre monsoon आणि Post monsoon निरीक्षणाची तरतूद नमूद केलेली 
आहे. सदर तरतुदीच्या अनुषंगाने शासन पत्र दि.०७.१२.२०१२ रोजीच्या पत्रासोबतच्या विहित तपासणी 
सूचीनुसार स्थापत्य व विवयां भागाचे अहवाल सादर करण्याकरिता मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.तसेच शासन पत्र दि.१८.११.२०१७अन्वये 
Shortcoming/Finding संदर्भातील माहिती विहित प्रपत्रात नमूद करुन ती उक्त निरीक्षण अहवाल 
समवेत शासनास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. 

तथापि, शासनास प्राप्त होणारे Pre-monsoon आणि Post-monsoon | nspection 
अहवाल विहीत वेळेत सादर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच सदर अहवालात स्थापत्य 
विभागाचे निरीक्षण अहवाल अंतर्भूत नसल्याचे तसेच ही निरीक्षणे अधीक्षक अभियंता स्थापत्य व विद्युत 
यांनी संयुक्तपणे केली नसल्याचे किंबहुना स्थापत्य अधीक्षक अभियंत्यांनी आतापर्यंत जलविद्युत 
प्रकल्पांच्या सुरक्षे (Safety) साठी बंधनकारक असलेले कोणतेही निरीक्षण केलेले दिसत नसल्याचे 
शासनाच्या निदर्शनास आळे आहे. सबब, सदर निरीक्षणे परिणामकारक व विहित वेळेत होण्याकरिता 
खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 


शासन परिपत्रक:- 


खाजगीकरणांतर्गत विकसित करावयाच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे, शासन धोरण 
दि.१५.०९.२००५ मध्ये कलम ॥-१६ मधील तरतुदीनुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या Pre-monsoon आणि 
Post-monsoon Inspection अहवाल सादर करण्याच्या तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


१) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे खाजगीकरणांतर्गत कार्यान्वित 
झालेल्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे Pre monsoon आणि Post monsoon 
Inspection Weald समन्वय अधिकारी राहतील. 


२) खाजगीकरणांतर्गत कार्यान्वित झालेले लहान जलविद्युत प्रकल्पाचे Pre monsoon आणि 
Post monsoon Inspection शासन पत्र दि.०७.१२.२०१२ रोजीच्या पत्रात नमूद स्थापत्य, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र-२०२२/प्र.क्र.०८/२२/जवि 
कार्यालयांमार्फत करण्यात यावे.28 Monsoon | nspection १ एप्रिल ते ३१ मे आणि Post 
Monsoon Inspection १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत निरीक्षण पूर्ण करावे. 

३) सदर निरीक्षण हे प्रकल्पाच्या संबंधित स्थापत्या व विद्युत विभागीय स्तरावर संयुक्तपणे 
करण्यात यावे. 

४) निरीक्षण पूर्ण झाल्यावर निरीक्षण अहवाल व परिपत्रकासमवेत जोडलेल्या विहित प्रपत्रात 
(प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब) नमूद केलेली माहिती संबंधित स्थापत्य/विद्युत व यांत्रिकी मंडळ 
कार्यालयांमार्फत अधीक्षक अभियंता यांनी प्रतिस्वाक्षांकित करून मुख्य अभियंता (विद्युत), 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांना विहीत वेळेत सादर करावी. 

५) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांनी सदर सर्व प्राप्त निरीक्षण अहवाल व 
विहित प्रपत्रे तपासून एकत्रित करावे. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून, त्यामधून निर्माण 
झालेली वीजनिर्मिती, प्रवर्तकाकडून शासनास प्राप्त होणारा महसूल याबाबतचा वर्षनिहाय 
माहिती या बाबततचा एकत्रित गोषवारा (विहित विवरणपत्रानुसार) तयार करून निरीक्षण 
अहवाल प्रपत्रासह शासनास सादर करावा. 

६) निरीक्षण अहवाल व विहित प्रपत्रात नमूद केलेले प्रतिकूल शोरे प्रवर्तकास अधीक्षक अभियंता 
यांचे स्तरावरुन कळविण्यात यावेत. निरीक्षणादरम्यान निदर्शनास आलेल्या प्रतिकूल शो- 
यांबाबत शासनाकडून काही मार्गदर्शन अपेक्षित असल्यास मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई यांनी एकत्रितपणे शासनास संदर्भित करावे. 

७) Pre monsoon तपासणी अहवाल व प्रपत्रे शासनास सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ३० जून 
आणि Post monsoon तपासणी अहवाल व प्रपत्रे शासनास सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 
३१ जानेवारी असा राहील. सदर अहवाल विहित कालावधीत सादर होतील या बाबतची 
दक्षता मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांनी घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१//.॥॥॥/95$॥[9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यता आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२२०३०३१२४७२७८३२७ 
असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत:- ee 
१) स्थापत्य/विद्युत व यांत्रिकी Rajnish >>“ 
भागांची तपासणी सूची. Ramkishor Shukla ५५५ क 
२) प्रपत्र-अ (र.रा.शुक्ला) 
३) प्रपत्र-ब शासनाचे सह सचिव 


प्रत सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित:- 
प्रति - 
१) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र-२०२२/प्र.क्र.०८/२२/जवि 


२) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सदरहू परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्याकरिता संबंधित कार्यकारी अभियंता 
यांना सूचित करण्यात यावे. 
3) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र-२०२२/प्र.क्र.०८/२२/जवि 


स्थापत्य / विद्युत व यांत्रिकी भागांची तपासणी सूची 


General Guidelines for Pre & Post monsoon inspection of SHP under BOT. 


In the State hydel policy Clause No.A-16, it is mentioned that after 
commissioning of HEP, GOMWRD Engineers shall inspect the power project 
before & after the monsoon from safety point of view. As per Govt. Circular 
No.1207 dated 06.11.2007, the joint inspection of the project should be done by 
Superintending Engineer (Civil) & Superintending Engineer (Electrical). 


The General Points to be inspected may include following activities. 


1. Visual Inspection of all civil structures leakages, if any and Electrical/ 
Mechanical Equipments. 


1. Checking of Intactness of Hoist Mechanism of Intake & Draft Tube Gates 
and other accessories viz. Trash rack Panels, Gates, Vents, sealing rollers etc. 


ili. To ensure Fire detecting and Fire extinguishing system is operational and Fire 
Extinguishers are recharged regularly. 


iv. To check Drainage & Dewatering System is in good condition. 


v. To ensure Periodical Statutory Inspection by Electrical Inspector/Factory 
Inspector is got done. 


Vi. To check records regarding Capacity, generation, Plant Load Factor, down 
time etc. with relevant constraints. 
Details of the points to be focused during inspection should be as bellow:- 
(A) CIVIL 
Diversion Structure 
1) Diversion structure should be inspected for any possible damages. 


2) In case of a weir, the upstream and downstream protection which are liable for 
damages should be closely inspected. 


3) The intake well with it's gate structure should be inspected. 


Water Conductor System and Associated Works 


1) The tunnel, penstock should be inspected for any distress & leakages, with 
anchor blocks. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र-२०२२/प्र.क्र.०८/२२/जवि 


Power House 


1) The Power House building should be inspected for periodical painting & 
repairs. 


2) Approach roads and drainage both inside the power house as well as out side 
around the power house should be inspected. 


3) All the steel and wood works should be inspected. 


4) The switchyard & other retaining structures if any should be inspected. 


Tailrace 


1) The tailrace should be inspected for any blockages to ensure smooth passage of 
water. 


2) The tailrace outfall should be inspected for any damages. 


3) The Inspection of Tail Race Bridge for any distress & damage should be made. 


(B) ELECTRICAL & MECHANICAL 


1) In accordance with clause A-16 of SHP policy dated 15/9/2005, to ensure that 
the statutory inspection by Factory inspector & Electrical inspector is carried 
out every year. 


2) Also to check the records of generation, plant load factor with relevant 
constrains & to guide the promotes regarding relevant constrains. 


3) To ensure that promoter has paid water royalty at Rs. 0.05/unit & maintenance 


charges at Rs.0.05/unit, to the relevant authority according to the number of 
units generated. 


ok 2 2k 2 ke ok 2K 2k ok 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र-२०२२/प्र.क्र.०८/२२/जवि 


प्रपत्र- "अ 


सदर निरिक्षण अहवालातील Shortcoming /Finding करिता प्रपत्र 


अ. | प्रकल्पाचे नांव निरीक्षणादरम्यान समस्या निवारण/ Wado केलेली कार्यवाही 
क्र आढळून आलेल्या त्रुटी शिफारस 
डि 2 3 8 षु 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जविप्र-२०२२/प्र.क्र.०८/२२/जवि 


अ 


प्रकल्पाचे 
नाव व क्षमता 


प्रकल्प 
कार्यान्विती 
दिनांक 


प्रकल्पाचा 
तपासणी 
दिनांक 


प्रवर्तकाचे नाव. 


प्रपत्र- "ब" 
सिंचन वर्ष ----- ते ----- 
(९ जुलै २०...... ते ३० जून २०... ) 
खाजगीकरणांतर्गत कार्यान्वित जलविद्युत प्रकल्पांचा Pre monsoon / Post monsoon Inspection बाबतचा गोषवारा. 

चालू सिंचन | प्रकल्प चालू सिंचन वर्षात शासनास | प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून 
वर्षात कार्यान्वित | अपेक्षित व जमा केलेला महसूल | शासनास प्राप्त झालेला एकूण 

झालेली । झाल्या पासून महसूल 
बीज निर्मिती | झालेली पाणी । इनटेक "मं इनटेक | 

एकूण बीज | स्वामित्ब। मेंटेनन्स स्वामित्व | मेंटेनन्स 

निर्मिती शुल्क | शुल्क शुल्क | शुल्क 


शेरा. 


S| K| awl wa] w 


